वैध मापन शास्त्र यंत्रणेतील, उप नियंत्रक, 
वैध मापन शास्त्र (राजपत्रित, गट-ब) या 
संवर्गाची दि.०१ जानेवारी, २०२४ दिनांकास 
अनुसरुन तात्पुरती जेष्ठता यादी. 

महाराष्ट्र शासन 


अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : वैमाशा-२०२४/प्र.क्र.२६/ग्रासं-३ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक-३ एप्रिल, २०२४ 


वाचा :- 9) शासन अधिसूचना, दि.२१ जून, २०२१ 
२) शासन परिपत्रक क्र.वैमाशा-२०२३/प्र.क्र.१३/ग्रा.सं.३, दि.१२ मे,२०२३ 


शासन परिपत्रक- 

महाराष्ट्र नागरी सेवा (जेष्ठतेचे विनियमन ) नियमावली, २०२१ नियम ५ (२) व (३) 
नुसार मागील कॅलेंडर वर्षाच्या अंतिम जेष्ठता यादीमधील सेवानिवृत्ती” निधन/ पदोन्नती/ 
राजीनामा इ. कारणामुळे उपनियंत्रक, वैध मापन शास्त्र संवर्गात कार्यरत नसलेल्या शासकीय 
कर्मचाऱ्यांची नावे वगळून मागील वर्षाची अंतिम जेष्ठता यादी अद्ययावत करण्यात आली आहे. 
तसेच सदर संवर्गात सरळसेवा /पदोन्नती व अन्य मार्गाने नव्याने कर्मचारी रूजू झालेले 
नसल्याने उपनियंत्रक, वैध मापन शास्त्र (राजपत्रित, गट-ब) या संवर्गाची १ जानेवारी, २०२४ 
दिनांकास अनुसरून अदययावत केलेली तात्पुरती जेष्ठता यादी तयार करण्यात आली असून 
ती या परिपत्रकासोबत परिशिष्ट "अ" येथे जोडण्यात आली आहे. 
२. सदर जेष्ठतासूची तयार करताना महाराष्ट्र नागरी सेवा (जेष्ठतेचे विनियमन) 
नियमावली, २०२१ मधील तरतूदींचा अवलंब करण्यात आला आहे. सदरहू सामायिक 
जेष्ठतासूची उप नियंत्रक, वैध मापन शास्त्र या संवर्गात कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांची 
आपापसातील जेष्ठता निश्चित करण्यासाठी तयार करण्यात आली आहे. 


दर उप नियंत्रक, वैध मापन शास्त्र या संवर्गाची उपरोक्त तात्पुरती जेष्ठतासूची 
मा. उच्च न्यायालयाने याचिका क्र.२७९७/२०१५ वर दिलेल्या न्यायनिर्णयानुसार तसेच या 
संदर्भात मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुमती याचिका क्र. २८३०६/२०१७ 
वरील अंतिम न्यायनिर्णयाच्या अधिन राहून तयार करण्यात आली आहे. 


४. सदर तात्पुरती जेष्ठतायादी प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून संबंधित कर्मचाऱ्यांनी 
१५ दिवसांत सदर यादीबाबत काही सूचना व हरकती असल्यास त्या नियंत्रक, वैध मापन शास्त्र 
यांच्यामार्फत शासनास सादर कराव्यात. विहीत कालावधीत आक्षेप/त्रुटी प्राप्त न झाल्यास 
जेष्ठतासूचीत नमूद hoor तपशील बरोबर असल्याचे गृहित धरुन अंतिम जेष्ठता सूची 
प्रसिध्द करण्यात येईल. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः वैमाशा-२०२४/प्र.क्र.२६/ग्रासं-३ 


५. नियंत्रक, वैध मापन शास्त्र यांनी उप नियंत्रक, वैध मापन are, या संवर्गाची सोबत जोडलेल्या 
परिशिष्टामधील तात्पुरती सामायिक जेष्ठतासूची सदर संवर्गातील सर्व कर्मचाऱ्यांच्या निदर्शनास 
आणावी. तसेच सदर जेष्ठतायादी व संबधित कर्मचाऱ्यांकडून आक्षेप/त्रुटी याबाबतची निवेदने प्राप्त 
झाल्यानंतर त्यामधील मुद्यांबाबतची माहिती नियंत्रक, वैध मापन शास्त्र कार्यालयातील 
अभिलेखानुसार तपासून पुढील १५ दिवसांमध्ये अभिप्रायांसह निवेदने शासनास सादर करावीत. 


सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतर॑ थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२४०४०३१६२२०६६७०६ असा आहे. हे 
शासन परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझ्ञानुसार व नावांने, 
KATI KA R PA DMAVATI य vERWENT OF NAAT FOOD CIVIL SUPPLIES AND 


-f3ed7c4a70450333ddeb 1 2360222b6eeba04baea8be7dd665a54ae6886 
2230de, postalCode=400032, st=Mahi 


, st=Mahai 
NA R | N H A rialNumber=EC2D6C76E02D91 EE9F7 1EFEO12213AB98A5GFDCC6BFFBSCE4EF3 
FAFA682EB741, cn=KATIKAR PADMAVATI NARSINHA. 


Date: 2024.04,03 16:31:42 +05'30 


(पद्मावती काटीकर) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१) सर्व संबंधित उप नियंत्रक, वैध मापन शास्त्र ( नियंत्रक, वैध मापन शास्त्र यांच्यामार्फत ) 
प्रत- 
नियंत्रक, वैध मापन झास््र, महाराष्ट्र राज्य. मुंबई 
2) सर्व विभागीय सह नियंत्रक, वैध मापन शास्त्र. 
3) Passel (ere). 


पृष्ठ ४ पैकी 2 


शासन परिपत्रक क्रमांकः वैमाशा-२०२४/प्र.क्र.२६/ग्रासं-३ 


१) संवर्गाचे नाव --- 
२) वेतनश्रेणी  --- 


शासन परिपत्रक क्र.वैमाशा-२०२४/प्र.क्र.२६/ग्रासं-३ दि. ३ एप्रिल, २०२४ सोबतचे परिशिष्ट “अ” 


उप नियंत्रक, वैध मापन शास्त्र 
एस-१५ - ४१८०० - १३२३०० 


३) १ जानेवारी, २०२४ या दिनांकाची तात्पुरती ज्येष्ठता सूची 


ज्येष्ठता । शासकीय अधिका-याचे संबंधित जन्म दिनांक प्रवर्ग संवर्गात प्रत्यक्ष येष्ठ पैवानिवृत्ती 
क्रमांक नाव पदावरील रुजू दिनांक दिनांक दिनांक 
नियुक्तीचा मार्ग 
शि श्री.द.प्र.पवार सरळसेवा ०३.०५.१९७१ | खुला १९.०६.१९९८ | १५.०१.१९९८ । ३१.०५.२०२९ 
२ श्री.द.ग.महाजन सरळसेवा ०५.०६.१९७० | खुला १६.०१.१९९८ | १५.०१.१९९८ । ३०.०६.२०२८ 
३ श्री.सि.सा.कदम सरळसेवा १९.०६.१९७३ । खुला ११.०९.१९९८ | १५.०१.१९९८ । ३०.०६.२०३१ 
४ श्री.र.धो.दराडे सरळसेवा ०६.०१.१९७१ । भज-ड १५.०१.१९९८ | १५.०१.१९९८ । ३१.०१.२०२९ 
षु श्री.अ.रा.मानवटकर सरळसेवा २७.०७.१९६८ ।अजा १९.०६.१९९८ । १५.०६.१९९८ | ३१.०७.२०२६ 
नि श्रीम.र.मो.चौधरी सरळसेवा १७.०८.१९६७ | इमाव ०६.०८.१९९८ |। १५.०६.१९९८ | ३१.०८.२०२५ 
७ | ho AA सरळसेवा ३०.०९.१९७० | विमाप्र १५.०६.१९९८ । १५.०६.१९९८ । ३०.०९.२०२८ 
८ श्री.स.या.अभंगे सरळसेवा ०३.०८.१९७३ | भज-क २५.०६.१९९८ । २५.०६.१९९८ । ३१.०८.२०३१ 
९ श्री.अ.का.खैरनार सरळसेवा ०१.०६.१९६६ | इमाव २०.०८.१९९८ । २०.०८.१९९८ । ३१.०५.२०२४ 
| do | श्री.बा.ग.जाधव पदोन्नती ०२.०६.१९६८ । अ.ज. २७.०७.२०१७ । २४.०८.१९९८ | ३०.०६.२०२६ 
= aa श्री.अ.द.गेटमे सरळसेवा ०६.१२.१९७३ | भज-ब २७.१०.१९९९ |। २७.१०.१९९९ ।३१.१२.२०३१ 
१२ _  श्री.रा.फ.राठोड पदौन्नती ०१.०६.१९७१ ।विजाअ २४.०८.२००४ | २४.०८.२००४ | ३१.०५.२०२९ 
१३ | ALU ae सरळसेवा ०३.०५.१९७५ । अ.ज. २२.०३.२००७ । २८.०३.२००६ । ३१.०५.२०३३ 
१४ | श्री.नि.प्र.ठदमले सरळसेवा ०४.०४.१९८० । अ.जा. २८.०३.२००६ | २८.०३.२००६ | ३०.०४.२०३८ 
१५  । श्री.व्ही.पी.पवार सरळसेवा ०१.०६.१९७० | अपंग इमाव | १६.०६.२००८ | १७.०६.२००८ | ३१.०५.२०२८ 
१६ | श्री.ए.एस.गिरनारे सरळसेवा १२.०१.१९७२ । खुला २४.०२.२०१२ | १३.०२.२०१२ | 39.09.2030 
१७ | श्रीम.ज्यो.स.पाटीळल सरळसेवा १०.०६.१९८७ | खुला १३.०२.२०१२ | 93.02.2092 । ३०.०६.२०४५ 
१८ | श्री.एन.आर.कांबळे सरळसेवा १५.०३.१९८७ । अ.जा. २७.०२.२०१२ । २७.०२.२०१२ | ३१.०३.२०४५ 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः वैमाशा-२०२४/प्र.क्र.२६/ग्रासं-३ 


१९ श्री.प्र.र.परदेशी पदोन्नती ०१.०५.१९६६ । भज-ब १३.०८.२०१९ | १३.०८.२०१९ । ३१.०५.२०२४ 
२० | श्री.सं.अ.जोशी पदौन्नती १८.११.१९६७ | अ.ज. १९.०५.२०२२ । १८.०५.२०२२ । ३०.११.२०२५ 
२१ | श्री.रा.मु.बिल्पे पदौोन्नती ०२.०५.१९६७ । अ.ज. १८.०५.२०२२ । 92.04.2022 । 39.04.2024 
22. | श्री.कृ.ना.रिठे पदौन्नती ११.०४.१९७३ । अ.ज. २०.०५.२०२२ | 92.04.2022 । ३०.०४.२०३१ 
२३ | श्री.ग.मा.कांबळे पदौन्नती ०४.०६.१९६८ । अ.जा. १८.०५.२०२२ | १८.०५.२०२२ । ३०.०६.२०२६ 


KKKKKKKKKKKKKKK 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


